महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम प्रसिद्धीसाठी 
वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना पुरस्कार देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०७१४/प्रक्र-८९/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०१५ 


वाचा :-शासन निर्णय गृह विभाग क्र.तंमुगा १००८/सीआर-४३/२००८/पोल-१५,दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ 


शासन निर्णय :- 

गावातील तंटे गावपातळीवरच सामोपचाराने मिटविले जावेत आणि भविष्यात तंटे निर्माण होणार नाहीत 
या दृष्टीने लोकसहभागातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंमलात आणून शांततापूर्ण, रचनात्मक समाजाची 
जडण-घडण व्हावी व त्यातून लोकांनी स्थायी विकासाच्या मार्गावरुन वाटचाल करावी अशा व्यापक उद्देशाने 
दिनांक १५ ऑगस्ट, २००७ पासून राज्यात “ महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम ” सुरु करण्यात आली आहे. 
कोणत्याही समाजात स्थायी व समतोल विकास साधावयाचा असेल, तर सामाजिक शांतता व सुरक्षितता असणे 
नितांत आवश्‍यक असते. सकारात्मक पत्रकारितेचा भाग म्हणून हा विचार, प्रसार माध्यमे जनसामान्यांपर्यंत 
पोहोचविण्यासाठी पत्रकार आपली महत्त्वपर्ण भूमिका बजावू शकतात. त्यादृष्टीने महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव 
मोहीम प्रभावी व यडास्वीरीत्या राबविण्यामध्ये पूरक व प्रबोधनात्मक बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेला वस्तुनिष्ठ 
प्रसिद्धी देण्याऱ्या वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना जिल्हा, विभाग व राज्य या प्रत्येक स्तरावर प्रथम, द्वितीय आणि 
तृतीय पुरस्कार देण्याची तरतूद दिनांक १४.८.२००८ च्या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. जिल्हा, विभाग 
व राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी उमेदवारांची निवड करण्याकरिता गठित समित्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या 
प्रवेशिकांचे परीक्षण करुन जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावरील उमेदवारांची निवड निश्चित केली आहे. त्यानुसार 
शासन सन २०१३-१४ या मोहिम अंमलबजावणीच्या वर्षातील, वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना खालीलप्रमाणे 
पुरस्कार घोषित करीत आहे. 


राज्यस्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे स्वरुप | रक्कम (रुपये) 
(ती. __'| श्री. नरेश Tag रहिले गोदिया प्रथम २,५०,०००/- 
२ श्री. बाळ जगन्नाथ बोटे- अहमदनगर द्वितीय १,५०,०००/- 
पाटील 
३ | श्री. महादेव गणपत आवारे सोलापूर तृतीय १००,०००/- 
विभागस्तरीय पुरस्कार 

कोकण विभाग 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
Peel श्री. भानुदास डाकवे रत्नागिरी प्रथम १,००,०००/- 
२ श्रीम. मीरा PAST शेलार रत्नागिरी द्वितीय ७५,०००/- 

नाशिक विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०७१४/प्रक्र-८९/पोल-१५ 


अ.क्र मेदवाराचे नाव जिल्हा | पुरस्काराचे स्वरुप | रक्कम (रुपये 
फं श्रीम,  चारुशिला सुभाष नाशिक प्रथम १,००,०००/- 
कुलकर्णी 
२ | श्री सरदार किसन परदेशी धुळे द्वितीय ७५,०००/- 
पुणे विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
ca श्री. संदीप राजाराम डाकवे सातारा प्रथम १,००,०००/- 
औरंगाबाद विभाग 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___| श्री. मल्लिकार्जुन सोनवणे उस्मानाबाद प्रथम १,००,०००/- 
श्री. बाबासाहेब ]ोषराव म्हस्के जालना द्वितीय ७५,०००/- 
श्री. वैभव विवेक स्वामी बीड तृतीय ५०,०००/- 
अमरावती विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
Pa | श्री. संजय पुंडलीक FRG अमरावती प्रथम १,००,०००/- 
२ श्री. हेमंत निखाडे अमरावती द्वितीय ७५,०००/- 
श्री. मो. शब्बीर मो. याकुब अकोला तृतीय ५०,०००/- 
नागपूर विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
fa | श्री. दिपक गणपत रोहनकर भंडारा प्रथम १,००,०००/- 
२ | at. रुपेश विनायक गजपूरे गडचिरोली द्वितीय ७५,०००/- 
जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
रत्नागिरी 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
foes श्रीम. कोमल राजेश कळंबटे प्रथम २५,०००/- 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
धुळे 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___ श्री. बाबाजी महादू पाटील प्रथम २५,०००/- 
२ श्री निखील नंदकिशोर द्वितीय १५,०००/- 
कुलकर्णी 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०७१४/प्रक्र-८९/पोल-१५ 


नंदूरबार 
अ.क्र मेदवाराचे नाव ee | रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___ श्री. मुकेश पंडीत सोमवंशी प्रथम २५,०००/- 
अहमदनगर 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___ श्री. भाऊसाहेब तु. येवले प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. शिवाजी सिताराम घाडगे द्वितीय १५,०००/- 
अकोला 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
ee | श्री. देवराव जानराव वानखेडे प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. रामराव महादेवराव वानरे द्वितीय १५,०००/- 
यवतमाळ 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
(ठी. = | श्री. राजेश गयाप्रसाद कुडावाह प्रथम २५,०००/- 
औरंगाबाद 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
व श्री. भरत सुर्यभाल हिवराळे प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. शोख अब्दुला द्वितीय १५,०००/- 
उस्मानाबाद 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
ai श्री. संतोष सुभानराव जाधव प्रथम २५,०००/- 
परभणी 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
eae | श्री. बाबसाहेब व्यंकटराव गर्ज प्रथम २५,०००/- 
२ श्री.शिवाजी पांडूरंगराव द्वितीय १५,०००/- 
क्षिरसागर 
३ श्री. विजय रमेशराव शिंदे तृतीय १०,०००/- 
बीड 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०७१४/प्रक्र-८९/पोल-१५ 


ase | श्री. अभिजीत चंद्रकांत नखाते प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. संदीप श्रीरामराव बेदरे द्वितीय १५,०००/- 
नागपूर 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव ॥ 6. | रक्‍कम (रुपये 
स्वरुप 
।१___ प्रा. सुदाम गोपीचंद राखडे प्रथम २५,०००/- 
श्री. हरिदास विठोबा लुटे द्वितीय १५,०००/- 
श्री. सुनिल गांगलवार तृतीय १०,०००/- 
वर्धा 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
नि श्री. प्रवीण होणाडे प्रथम २५,०००/- 
श्री. अजिज शोख द्वितीय १५,०००/- 
श्री.जुगलकिशोर अग्रवाल तृतीय १०,०००/- 
भंडारा 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
धि श्री. किशोर गडकरी प्रथम २५,०००/- 
गोंदिया 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
।१___ श्री. संतोषकुमार राधेझाम शर्मा प्रथम २५,०००/- 
गडचिरोली 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
ia | श्री. महेंद्र चचाणे प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. प्रभात दुबे द्वितीय १५,०००/- 


२. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तर या प्रत्येक स्तरावर तीन या प्रमाणे वृत्तपत्राच्या बातमीदारांची 
पुरस्कारासाठी निवड करावयाची असली तरी ज्या जिल्ह्यात कमी प्रवेशिका आल्या किंवा पुरस्कारासाठी विहित 
पुरस्कारांपेक्षा कमी उमेदवार पात्र ठरले त्या जिल्ह्यात संबंधीत समितीकडून करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या 
निवडीप्रमाणे पात्र उमेदवारां इतके पुरस्कार घोषित करण्यात येत आहेत. तसेच ज्या पत्रकारांना 
विभागीयस्तरावर किंवा राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत त्यांची नावे जिल्हास्तरावरील किंवा विभागीय 
स्तरावरील पुरस्कारांच्या नावांमधून वगळण्यात आली आहेत. 

३. या बाबींवर होणारा खर्च रुपये २१,१५,०००/- ( रुपये एकवीस लाख पंधरा हजार Hae) हा मागणी 
क्रमांक बी-१, प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) ३१ सहाय्यक 


6 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०७१४/प्रक्र-८९/पोल-१५ 


अनुदान (योजनेत्तर/दत्तमत) याखालील चालू वित्तीय वर्ष सन २०१५-१६ च्या तरतूदीतून भागविण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ५३३/२०१५, व्यय-७, दि.०७.११.२०१५ अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१०२३११२६११३२२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Ganpat 


P rakas h Deshynul 


: CN = Prakash Ganpat 
Deshmukh, C = IN, S = 


G an p at Maharashtra, O = GOVT. OF 


MAHARASHTRA, OU = HOME 


Deshmukh baetrts20s 12.0025 +0590 
(प्र. ग. देशमुख) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
मख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (अ.व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 
सर्व प्रशासकीय विभागाचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०७१४/प्रक्र-८९/पोल-१५ 


सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व परिक्षेत्राचे विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

(यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील पारितोषिकपात्र उमेदवारास सदर शासन निर्णयाची प्रत स्वतंत्रपणे 
पाठवावी.) 


सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती पोल-१५. 


